नागरी संरक्षण संघटनेच्या आस्थापनेवरील 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या 
तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या 
अधिकारी/कर्मचा-यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक सीडीएम २०२१/प्र.क्र.५८/विशा-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ जून, २०२१ 


वाचावे :-१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.3०८/१६ब, दि.२१.१२.२०१९ 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ओ/१६ब, दि.३०.०६.२०२० 
3) PASH APN संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, यांचे पत्र क्र नासंसं/कार्या-२(२/प्र.क्र.२(खंड-२)/ 
२०२१/३७४, दि.०७.०४.२०२१ 


प्रस्तावना:- 


मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र. ८९२८/२०१५ (चेरमन अँन्ड मॅनेजिंग डायरेक्टर, 
एफसीआय आणि इतर विरुध जगदिश बालाराम बहिरा व इतर) व इतर याचिकांमध्ये दि.१६.०७.२०१७ रोजी 
मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे 
अवैध ठरलेल्या व्यक्‍तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही, असा निर्णय दिलेला आहे. मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका क्र.३१४०/२००८ मध्ये दि.२८.०९.२०१८ च्या 
आदेशान्वये मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दि.३१.१२.२०१९ पर्यंत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले 
आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे सदर आदेशा विचारात घेता, गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील नागरी 
संरक्षण संघटनेच्या आस्थापनेवरील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि जात वैधता 
प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या अधिकारी/ कर्माचारी अंमलबजावणीसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र. ८९२८/२०१५ व इतर याचिकांमध्ये दि.१६.०७.२०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात, गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील नागरी संरक्षण 
संघटनेच्या आस्थापनेवरील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर न केलेल्या व सद्य:स्थितीत सेवा समाप्ती केलेल्या कर्माचारी-यासाठी खालील प्रमाणे अधिसंख्य पदे 
निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम २०२१/प्र.क्र.५८/विशा-८ 


नागरी संरक्षण संचाळनालयाच्या आस्थापनेवरील कर्माचा-याकरीता निर्माण करण्यात येणारे अधिसंख्य पदे:- 


अ.क्र कर्मचा-याचे नाव संबंधित कर्मचा-याकरिता निर्माण गट 
करण्यात येणा-या अधिसंख्य पदाचे 
पदनाम 
१ श्री.दे.जा.कोळी प्रयोग निदेशक क 


२. संदर्भ क्र. १ वरील शासन निर्णयापुर्वी Gage करण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचारी 
सेवासमाप्तीपुर्वी ते ज्या पदावर कार्यरत होते त्या पदाचे अधिसंख्य पद निर्माण करुन त्यांना मानवतावादी 
दृष्टीकोनातून तसेच प्रशासनाची होणारी अडचण दूर करण्यासाठी “ ११ महिन्यांकरिता किंवा संबंधित सेवेत 
राहिले असते तर ते ज्या दिनांकास सेवानिवृत्त झाळे असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत” 
तात्पुरत्या स्वरुपात नेमणूक देण्यात येत आहे. 
३. संचालक, नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
संदर्भाधीन दि.२१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टामधीलळ नमुन्यानुसार 
नियुक्‍ती sear तात्काळ निर्गमित करुन संबंधित कर्मचा-यांची सेवा तातडीने अधिसंख्य पदावर वर्ग करावी व 
त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
४. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
नमूद सूचनांनुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संचालक, नागरी संरक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची राहील. 
५. सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ओ/१६ब, 
दि.३०.०६.२०२० नुसार प्राप्त प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०६२५१५०१५८७०२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Deepak Vasant शवण anton 


epartment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=43cdfecb6fd26ff7b1b970520962ebf72d86546b92 


Sawant eas थकला पक्या 
(दि.व. सावंत ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 

२. मा.राज्यमंत्री (गृह - ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
३. मा.राज्यमंत्री (गृह -शाहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
४. मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम २०२१/प्र.क्र.५८/विशा-८ 


. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

. संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई 

१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११.वित्त विभाग, (व्यय-८ / अर्थसंकल्प १०/वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई 
१२.निवड नस्ती, विज्ञा-८, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


one G&G &M 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


